प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी 
कार्यमुक्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.इएसटी-१२२४/प्र.क्र.८५/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :-०७ मार्च, २०२४ 
वाचा :- 
१) श्री. एम.आर. चौधरी, निरीक्षक, wz] यांचे दि.२४.०७.२०२३ चे पत्र. 
२) नवि-७/नगर विकास विभाग, मंत्रालय यांच्याकडून श्री. एम.आर. चौधरी, निरीक्षक, राउशु 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत प्राप्त दि.२९.०२.२०२४ चा प्रस्ताव. 


शासन आदेठा- 


श्री. एम.आर. चौधरी, निरीक्षक, राउशु यांची मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, मुंबई येथील सहायक जनसंपर्क अधिकारी या पदी १ वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यास झासन मान्यता प्राप्त झाली आहे. 


2. श्री. एम.आर. चौधरी, निरीक्षक, weal यांना सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता, निरीक्षक, 
संगमनेर सहकारी साखर कारखाना, संगमनेर, जि. अहमदनगर या पदावरुन खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून कार्यमुक्त करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


(9) श्री. एम.आर. चौधरी, निरीक्षक, wey हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू 
होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईळ आणि ती सेवा ज्या 
तारखेला ते आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त 
होईल. 

(२) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार शासन/ सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 

(३) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याळा आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर PATRAS राहील. मात्र, याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाळा/ सक्षम प्राधिकाऱ्याळा तीन महिन्यांची नोटीस दिली 
पाहिजे. 

(४) सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्री. एम.आर. चौधरी, निरीक्षक, राउझु यांच्या सेवा प्रधान 
सचिव, नगर विकास भिग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 

(५) श्री. एम.आर. चौधरी यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत 
कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना 
मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२४/प्र.क्र.८५/राउशु-१ 


सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१७४३१२४९२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
RAVINDRA DEPARTMENT 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acOedf3f2 
c6e69e25f4108, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D | GA M BA R RAO A UTE serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1 BABB173F20D 
25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
Date: 2024.03.07 17:52:15 +05'30' 
(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. प्रशासकीय अधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३. उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
५. विभागीय उपआयुक्त, राउशु, पुणे विभाग, पुणे. 
६. अधीक्षक,राउशु, अहमदनगर. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
९. श्री. एम.आर. चौधरी, निरीक्षक, Sz] 
१०. निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


